नांदेड-वाघाळा शहर महानगरपालिकेच्या 
आस्थापनेवरील कु.नेहा वि.जिवतोडे, लिपिक 
यांच्या सेवा नागपूर महानगरपालिकेच्या 
आस्थापनेवर कनिष्ठ लिपिक या पदावर वर्ग 
करण्यास शासन मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-: नामपा २०१७/प्र.क्र.१६५/नवि-२४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
४ था मजला, मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक:- ८ डिसेंबर, २०२०. 


वाचा:- १) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.एसआरव्ही-२०१०/प्र.क्र.२१०/१०/१२, 
दि.०३.०६.२०११. 
2) नांदेड-वाघाळा हहर महानगरपालिका यांचा ठराव क्र.५६,दि.१०.०८.२०१६ 
3) आयुक्‍त,नागपूर महानगरपालिका यांचे पत्र क्र.३२६/आस्थापना,दि.१९.१२.२०१९ 
8) आयुकक्‍्त,नांदेड वाघाळा हहर महानगरपालिका यांचे पत्र क्र.नांवाहामनपा/आस्था-६/ 
१३३३५/२०२०, दि.१७.२.२०२०. 
प्रस्तावना-: 


कु.नेहा विठ्ठलराव जिवतोडे, लिपिक, नांदेड-वाघाळा हहर महानगरपालिका यांनी त्यांच्या 
कौटुंबिक कारणास्तव, नांदेड-वाघाळा शहर महानगरपालिकेतून त्यांची सेवा नागपूर 
महानगरपालिकेत वर्ग करण्याबाबत विनंती केली आहे. त्याअनुषंगाने नांदेड-वाघाळा शहर 
महानगरपालिकेने सर्वसाधारण सभा ठराव क्र.५६, दि.१०.०८.२०१६ अन्वये मान्यता दिलेली असून, 
नागपूर महानगरपालिकेने दि.१९.१२.२०१९ पत्रान्वये कु.जिवतोडे यांच्या सेवा वर्ग करून घेण्यास 
मान्यता दिली आहे. 
२. नांदेड-वाघाळा शहर महानगरपालिका व नागपूर महानगरपालिका यांचे सेवा प्रवेश नियम 
अद्यापि अंतिम करण्यात आलेले नसल्याने, महाराष्ट्र महानगरपालिका सेवा (सेवा भरती व सेवांचे 
वर्गीकरण) नियम, २००८ मधील नियम-६ मध्ये एका महानगरपालिकेतून दुसर्‍या महानगरपालिकेत 
बदलीने नियुक्‍ती करण्याबाबत पुढील तरतूद विशद करण्यात आली आहे. 


“या नियमात अन्यत्र काहीही नमूद केले असले तरी, अन्य महानगरपालिकेतील कर्मचाऱ्याने 
एखाद्या महानगरपालिकेतील पदावर बदलीने नियुक्तीसाठी अर्ज सादर केल्यास, अधिनियमातील 
तरतुदीनुसार व दोन्ही महानगरपालिकांतील नियुक्‍ती were परस्पर संमतीने मान्य 
होतील, अज्ञा अटी व शर्तीवर, खालील बाबींच्या अधीन राहून बदलीने नियुक्‍ती देता येईल:- 


अ) पदोन्नतीने भरण्यात येणाऱ्या पदांवर बदलीने नियुक्‍ती करण्यात येणार नाही. wad 
नामनिर्देशनाने नियुक्‍तीकरिता राखून ठेवण्यात आलेल्या पदांवर बदलीने नियुक्‍ती करण्यात 
यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः नामपा २०१७/प्र.क्र.१६५/नवि-२४ 


ब) अशी नियुक्‍ती झाल्यानंतर, त्या पदधारकाची ज्येष्ठता नियुक्तीच्या दिनांकास त्या पदाच्या 
संवर्गात सर्वात कनिष्ठ (Zero Seniority) राहील. 


क) श्रेणी-१ व श्रेणी-२ मधील अधिकाऱ्यांच्या बाबत एका महानगरपालिकेतून दुसऱ्या 
महानगरपालिकेत बदलीचा निर्णय दोन्ही महानगरपालिकांच्या परस्पर संमतीने निश्चित अटी 
व शर्तीवर, शासन मान्यतेने घेतला जाईल.” 


३. उपरोक्त विवेचन तसेच, नांदेड-वाघाळा हाहर महानगरपालिका व नागपूर महानगरपालिका 
यांच्यात कु.जिवतोडे यांच्या बदलीच्या अनुषंगाने झालेला परस्पर पत्रव्यवहार व त्यानुषंगाने प्राप्त 
माहिती विचारात घेता, दोन्ही महानगरपालिका ह्या कु.नेहा विठ्ठलराव जिवतोडे यांच्या बदली/सेवा 
वर्ग करण्याबाबत सकारात्मक असल्याचे दिसून येते. तसेच, कु.नेहा जिवतोडे या लिपिक 
संवर्गातील वर्ग-३ च्या कर्मचारी असून, त्यांच्या वेतनाचा खर्च हा संबंधित महानगरपालिका स्वत: 
करणार आहे. 


४. उपरोक्त पार्श्वभूमीवर नांदेड-वाघाळा BEX महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील कु.नेहा 
विठ्ठलराव जिवतोडे,लिपिक यांची नागपूर महानगरपालिकेत सेवा वर्ग करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन [नणय निर्णय:- 


कु.नेहा विठ्ठलराव जिवतोडे,लिपिक, नांदेड-वाघाळा हहर महानगरपालिका यांची सेवा 
समकक्ष पदावरील वेतनश्रेणीत काम करण्याच्या व उपरोक्त प्रस्तावनेतील परिच्छेद क्र.२ मधील 
महाराष्ट्र महानगरपालिका सेवा (सेवा भरती व सेवांचे वर्गीकरण) नियम, २००८ मधील अटी व 
शर्तीच्या अधीन राहून, नांदेड-वाघाळा शहर महानगरपालिकेतून नागपूर महानगरपालिकेत वर्ग 
करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. AGH, नांदेड-वाघाळा हहर महानगरपालिका यांनी कु.नेहा विठ्ठलराव जिवतोडे,लिपिक, 
नांदेड-वाघाळा हहर महानगरपालिका यांना नागपूर महानगरपालिकेत रुजू होण्याकरिता त्यांच्या 
सेवा विषयक बाबींची पुर्तता करून तात्काळ कार्यमुक्त करावे. तसेच आयुक्‍त, नागपूर 
महानगरपालिका यांनी कु.नेहा विठ्ठलराव जिवतोडे यांना महानगरपालिकेतील कनिष्ठ लिपिक या 
पदावर रुजू करून घ्यावे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ATAU २०१७/प्र.क्र.१६५/नवि-२४ 


3. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध असून, त्याचा संगणक सांकेतांक २०२०१२०८१५३१०७००२५ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


gitally signed by Pradeep ४ 


Pradeep Vasant ५५५५५५५५७५... 


20=05334a0514755cf2d85a6ca44c91e7 3cfa81323 994582a 
427९428216 


INumb 8f842 169b83e4f4fff883 bb 1c707569e58be8d37e 
a | 1f8a358fe32c14edca3e4f, Pradeep Vi Patil 


Date: 2020.12.08 15:35:21 +05'30' 


(प्रदिप पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


आयुक्त, नांदेड-वाघाळा हहर महानगरपालिका, नांदेड. 

आयुक्त, नागपूर महानगरपालिका, नागपूर. 

कु.नेहा विठ्ठलराव जिवतोडे,लिपिक,नांदेड-वाघाळा हहर महानगरपालिका,नांदेड. 
निवडनस्ती (नवि-२४). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


